महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:-एपीपी-११२०/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ मे, २०२१. 
शासन ASAT: 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक ०६.०५.२०२१ अन्वये 
श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना सचिव (बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड यांनी सचिव ( बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई या पदाचा कार्यभार दि.०६.०५.२०२१ (A.A) पासून स्वीकारला आहे. सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या सहमतीने व शासन मान्यतेने श्री. गायकवाड यांच्या पदोन्नती बाबत पुढील सविस्तर आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
२. श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड यांना वेतन श्रेणी एस-३० मध्ये रु.१४४२००/- ते २१८२००/-या 
वेतन संरचनेत सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती दि.०६.०५.२०२१ (म. नं.) पासून देण्यात येत आहे. 
३. श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड, (अ.जा. प्रवर्ग यांची सचिव व सचिव समकक्ष पदासाठी तदर्थ 
पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद केल्यानुसार आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार व शासन मान्यतेने करण्यात 
येत आहे. श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड यांची पदोन्नती ही सचिव व सचिव समकक्ष पदावरील पदोन्नती 
संदर्भात विविध न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या ज्येष्ठता सूची, मानीव दिनांक व पदोन्नती संदर्भातील 
प्रलंबित असलेल्या याचिका / मूळ अर्ज अशा न्यायालयीन प्रकरणांमधीळ अंतिम निर्णयाच्या (Original 
Applications, Court cases or orders having bearing on promotion) अधीन राहील. 
४. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५०७१६५३११७७१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने 


Digitally signed by SAMPAT DASHRATH SURYAVANSHI 
SAMPAT DASHRATH ४ णा 

De rt it, postalCode=400032, st=Mahi ht 

2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887c9102b4 


SURYAVANSHI aoe 
(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः एपीपी-११२०/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 


४. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

१०.महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.अपर मुख्य सचिव (सा.बां), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.सचिव (साविस ) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९.सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली-११० ००१, 

२१.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

२२.मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२३.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४.उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सा. प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२६.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 

२७.सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२८.रोखझ्ाखा (२ जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.निवड नस्ती. 


eon & -& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


